निर्मलवारी- 2023 

आषाढी एकादशी निमित्त पुणे, सातारा, सोलापूर 
या जिल्हयांतून मार्गक्रमण करणाऱ्या विविध 
संतांच्या पालख्यांसोबत असणाऱ्या वारकऱ्यांना 
सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी पालखी मार्गावरील 
ग्रामपंचायतींना अनुदान देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः तीर्थवि-२०२३/प्र.क्र.३११(१)/यो-६ 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मंत्रालय, मुंबई - ४००००१ 
दिनांक: ०७ जून, २०२३ 


संदर्भ:- ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्र. तीर्थवि-२०२२/प्र.क्र.३११/यो-६ दि.०२.०६.२०२३. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


“संदर्भीय शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.र मधील सदर अर्थसंकल्पीत तरतूदीमधून, 


आषाढी एकादशी निमित्त पुणे, सातारा,सोलापूर या जिल्हयांतून मार्गक्रमण करणाऱ्या विविध 


संतांच्या पालख्यांसोबत असणाऱ्या वारकऱ्यांना सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी पालखी मार्गावरील 


ग्रामपंचायतींना अनुदान देण्यासाठी जिल्हापरिषदांच्या एकूण मागणीच्या ५०% प्रमाणे 


रु. ४,२०,७५,००,०००/- लक्ष (रुपये चार कोटी वीस लक्ष पंच्चाहत्तर हजार फक्त) इतका निधी मुख्य 


कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे, सातारा व सोलापूर यांना खालील प्रमाणे उपलब्ध करुन 


देण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे, असे नमूद केले. या परिच्छेदातील अंकी 


रक्‍कम “रू.४,२०,७५,००,०००/-” ऐवजी “रू. ४,२०,७५,०००/-” अशी वाचण्यात यावी. 


०२. तरी, वरील सुधारित रक्कमेनुसार व संदर्भिय शासननिर्णयात नमूद अटी व शार्तीनुसार 
पुढील कार्यवाही करण्यात करण्यात यावी. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकःतीर्थवि-२०२३/प्र.क्र.३११(१)/यो-६ दि.०७ जून, 2023 


०३. सदर WMA शुध्दीपत्रक क ॒ महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६०७१६२६०४६८२० असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KALU GONYA VALVI 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=RURAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=714701fc3db9c38a46f4cd82e1 


e450b51a9e92eede8c323934f82edb53, 
8d3b20, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=8C5D0F275C3D9A21DB0 
7FECF7919C2D83796E88930D62D44E7 


A4A6D4CBEE7EOE, cn=KALU GONYA 
VALVI 


Date: 2023.06.07 18:14:18 +05'30' 


(का. गो. वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, 
2) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
३) महाळेखापाल (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-१,मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
४) विभागीय आयुक्‍त, आयुक्‍त कार्यालय, पुणे विभाग, पुणे. 
५) जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे, सातारा व सोलापूर. 
६) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे, सातारा व सोलापूर. 
७ मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे, सातारा व सोलापूर. 
) 
) 


) 
) 
) 
) 


८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, सातारा व सोलापूर. 

९) नियोजन विभाग, (का-१४४४) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

qo) वित्त विभाग (व्यय १५,अर्थसं १६,अर्थसं १७) मंत्रालय, मुंबई ३२. 

११) कार्यासन क्र.वित्त-७, वित्त-१, वित्त-८, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) निवड नस्ती (का.यो-७), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


२ पैकी २ 


